मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर -3, येथील 
इमारतीचे स्ट्रक्चरल दुरुस्तीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय Arai 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे-६/ मरुउल्हासनगरइमादुरुस्ती/१९९७-९८/२४, दि.०२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मा. राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई येथे दाखल सुमोटो केस क्र. 


१७१४/१३/३०/२०२३ च्या दिनांक ११.०८.२०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मा. 


न्यायाधीश यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर -३, येथील 


इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट दिनांक ०३.०९.२०२३ व दि. ०४.०९.२०२३ रोजी करण्यात आले 


आहे. त्यास अनुसरुन सदर इमारतीचे wera दुरुस्तीच्या कामाकरिता रु. 


४,४४,८७,३००/- (रुपये चार कोटी चव्वेचाळीस लक्ष सत्याऐंशी हजार तीनशे फक्‍त ) इतक्या 


किंमतीचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्धतेसाठी आयुक्‍तालयामार्फत 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केळे आहे. 


सदर अंदाजपत्रक उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर 


यांनी ई स्ट्रक्वरल कन्सलटंसी डोंबिवली जि. ठाणे यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सादर 


केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता ठाणे विभाग क्र. २ व मुख्य अभियंता 


सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण मुंबई यांनी प्रमाणित केळे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-३अ 


सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर -३, येथील इमारतीचे स्ट्रक्चरल दुरुस्तीचे 


रु. ४,४४,८७,३००/- (रुपये चार कोटी वचव्वेचाळीस लक्ष सत्याऐंशी हजार तीनशे wad ) इतक्या 


रकमेचे व मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण मुंबई यांनी प्रमाणित केलेल्या 


परिशिष्ट अ मधील RECAPITULATION SHEET प्रमाणे खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शार्ती :- 


३. 


१) 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी 


सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.वीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२.दि.७/७/२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सदर मध्यवर्ती रुग्णालय इमारतीचे स्ट्रक्चरल दुरुस्तीचे येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-३अ 


मागणी क्र.एच-८, FISTS 
“२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
११० - रुग्णालये व दवाखाने, 
(१)(अ) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -इमारती, 


(००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३ - मोठी बांधकामे” 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) (५.१) अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१६१७१३३४१८१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 


DHULE 
DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807 
ba459543ed 19dc809Ff2f1 50cfde4470c9, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=5523 190302520891 1890F5851 


4593563E9788A66733F9A7E0D1A454083659 
841, cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 


Date: 2024.02.16 17:44:32 +05'30' 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/ 2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ ठाणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ 3 अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कर. WMWA\- 2024/0. Ye] Sy - 335, 


Name If Work:- 


Repairs to Central Hospital Building at Ulhasnagar, Dist Thane (Structural 
Repairs and other ) 


RECAPITULATION SHEET 


i erm Ss 3 


Name of Work 


(eerienenk nie inemameniaiin = 
) 


Rs. क 
Repairs to Central Hospital Building at 
Ulhasnagar, Dist Thane (Structural Repairs and 


4 ही मिती न | 


7 = ona 


|Add 18% for GST ————— ‘Rs. wn 


es आलात Rs 5758300 
I i 00 


QU 


